सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक 
एक्स-१मुख्य लेखाशिर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण"या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करावयाच्या 
निधीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२३/प्र.क्र.७९ /का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्राळय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२४. 


वाचा :-१) महिळा व बाळ विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२३/प्र.क्र.१२३/का-७अ, 
दि.११.१.२०२४. 
२) महिला व बाल विकास विभाग पत्र क्र.मबाआ-२०२३/प्र.क्र.१२३/का-७अ, दि.२६.२.२०२४ 
३) आयुक्तालयाचे पत्र क्र मबाविआ/संगणक/प्रिंटर/स्कॅनर/तरतुद उपलब्ध/२०२३-२४/२२७६, 
दि.३०.३.२०२४ 


प्रस्तावना: 

महिला व बाल विकास आयुक्तालय, विभागीय उप आयुक्‍त कार्यालये, जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी जिल्हा कार्यालये, शासकीय महिला राज्यगृहे/संरक्षणगृहे व शासकीय भिक्षेकरीगृहे/स्विकार केंद्र या 
कार्यालयांकरीता ३८३-संगणक, ३७३-प्रिंटर व १५१-स्कॅनर खरेदी करण्यास व सदर खरेदीकरीता (२२३५ 
२५९१) १७ संगणक खर्च या लेखाशिर्षातर्गत अंदाजित रु.४,०१,१४,५००/- इतक्या खर्चास दि.११.१.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आयुक्‍तालयाकडून Gem Portal वर 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून सदर निविदेत La ठरलेल्या M/s Vedant Enterprises & IT 
Solutions या निविदाकारास उपरोक्‍त वाचा क्र.२ येथिल दि.२६.२.२०२४ च्या पत्रान्वये सामुग्रीचा पुरवठा 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी उपरोक्‍त वाचा क्र.३ 
येथील दि.३०.३.२०२४ च्या पत्रान्वये M/s Vedant Enterprises & IT Solutions यांनी सदर संगणक, प्रिंटर व 
स्कॅनर चा पुरवठा केल्याबाबत कळविले असून त्याकरीता आवश्यक रु.४,३५,८२,५९०/-(रुपये चार कोटी 
पस्तीस लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशे नव्वद फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याबाबत विनंती केली आहे. 
त्यानुषंगाने २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , ०२-समाज कल्याण ००१,संचालन व प्रशासन (०१)(०४) 
महिळा व बाल कल्याण संचालनालय (कार्यक्रम)(२२३५-२५९१) (योजनेत्तर १७- संगणक खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली संगणक वितरण प्रणालीवर (BDS) निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास आयुक्तालय, विभागीय उप आयुक्‍त कार्यालये, जिल्हा महिला व बाल विकास 
अधिकारी जिल्हा कार्यालये, शासकीय महिला राज्यगृहे/संरक्षणगृहे व शासकीय भिक्षेकरीगृहे/स्विकार केंद्र या 
कार्यालयांकरीता ३८३ -संगणक (ACER ALL In One 266940 ), 393-fEX(EPSON M1170) व १५१- 
स्कॅनर (EPSON DS730N) खरेदीकरीता सन 2023-28 या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.७९/का-७अ 


सुरक्षा व कल्याण , ०२-समाज कल्याण ००१,संचालन व प्रशासन (०१)(०४) महिला व बाल कल्याण 
संचालनालय (कार्यक्रम)(२२३५-२५९१) (कार्यक्रम) १७ संगणक खर्च या लेखाशिर्षांतर्गत खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरेता रकाना क्रमांक-७ प्रमाणे एकुण 


रु.४,३५,८२,५९०/-(रुपये चार कोटी पसतीस लक्ष ब्याऐंशी हजार पाचशी नव्वद फक्‍त) इतका निधी वितरित व 
खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


S १४३.४० २९३.४५ ४३६.८५ | 00.00 | ४३५.८३ 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाज 
कल्याण ००१,.संचाळन व 
प्रशासन (०१)(०४) महिला व 
बाल कल्याण संचालनालय 
कार्यक्रम)(२२३५-२५९१) 
(कार्यक्रम) १७ संगणक खर्च 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे हे 


राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्तालय, पुणे यांनी नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित 


निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. पात्र निविदाधारकांकडून उपरोक्त संगणक सामुग्रीचा पुरवठाबाबत निविदेतील अटी/हातींचे पालन 
हाईल याची कृपया दक्षता घेण्यात यावी. 


४. याबाबत सन २०२३-२४ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी खर्च करण्याची व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची 
दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


प्‌. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७/व्यय-६,दि.१२.३.२०२४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.७९/का-७अ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२८१७५३५४९८३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb408217396 1 28e8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9efc83bdd68b30 
8614534, postalCod: )32, st=Maharashi 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C838AEA34F29FBFFOAEB 
E9D85C3DE3468C2, VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2024.04.01 14:29:36 +05'30' 
(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 
) 
) 
) 


8) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत ), 
५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
६) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास, (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत), 
७) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍्तालय,पुणे मार्फत), 
८) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
९) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
यांना सदर निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित, 
१०) निवड नस्ती-का-७ अ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


